“श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर, वेरूळ, तालुका खुलताबाद, 
जिल्हा औरंगाबाद विकास आराखड्याकरिता” 
नवीन लेखाशिर्षास मान्यता देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.६३ /का-१४४४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 


मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: १६ ऑक्टोबर, २०१८. 


वाचा :- 9) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक तीक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.६३/का.१४४४, 


दिनांक ०९ ऑगस्ट, २०१८. 


प्रस्तावना- 


“श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर वेरूळ, तालुका खुलताबाद, जिल्हा औरंगाबाद विकास आराखड्यास” उक्त दि. 
९ ऑगस्ट, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या आराखड्याकरिता 
मंजूर निधी अर्थसंकल्पित करून घेण्यासाठी व निधीच्या वितरणासाठी लेखाशिर्ष उपलब्ध करुन 


देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय -: 


“श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर वेरूळ, तालुका खुलताबाद, जिल्हा औरंगाबाद विकास आराखडा” 
राबविण्यासाठी खालीलप्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष सुरू करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


मागणी क्र. ओ-१० 

प्रधान लेखाशिर्ष | ५४५२- पर्यटनावरील भांडवली खर्च 

उपप्रधान लेखाशिर्ष | ०१, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा 

गौण शीर्ष १०१, पर्यटन केद्र 

गट शिर्ष (० 1111111 ० 

उपगट Bry (००) (१०) श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर, वेरुळ, तालुका 
खुलताबाद, जिल्हा औरंगाबाद विकास आराखडा 

उद्दिष्ट ५३, मोठी बांधकामे (4842 ०१६९) 
कार्यक्रमांतर्गत (दत्तमत) 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.६३ /का-१४४४ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०१६१५०९१२९९१६ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Vidya Hampayya 
Date: 2018.10.16 15:12:57 +05'30' 


(विद्या हम्पय्या) 
झासनाचे उप सचिव 


प्रत, तातडीच्या आवश्‍यक कार्यवाहीकरिता, 
जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद, 
जिल्हा नियोजन अधिकारी, औरंगाबाद, 


प्रति, 


मा 
मा 
मा 
मा 
५. मा 


— 


. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई, 
. मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई, 
. राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई, 
. मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, (सर्व ) 
६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
मा. संसद सदस्य /विधानसभा/ विधान परिषद सदस्य, (सर्व) 
. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
९. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (सवी, मंत्रालय, मुंबई 
१०. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र राज्य-१,मुंबई, 
११. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर, 
१२. विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद 
१३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद, 
१४. उप आयुक्त (नियोजन) विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, औरंगाबाद, 
१५. मुख्य अभियंता, (स्थापत्य) सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद 
१६. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, औरंगाबाद 
१७. अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (ग्रामीण), औरंगाबाद 
१८. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद 
१९. प्रादेशिक व्यवस्थापक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, औरंगाबाद 


— 


— 


०७८ “७ AD OO 
_— 


— 


— 


— 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.६३ /का-१४४४ 


२०. 
२१. 
२२. 
२२. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पश्चिम), औरंगाबाद 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (विद्युत), औरंगाबाद 
कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्रधिकरण, औरंगाबाद 
कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, पाणी पुरवठा विभाग, औरंगाबाद 
वित्त विभाग (व्यय-८)/(अर्थ-१६), मंत्रालय, मुंबई, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद, 

उप सचिव (का-१४२५) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती, का-१४४४, नियोजन विभाग, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


